भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी 
घरे बांधण्याच्या योजनेंतर्गत जिल्हास्तरीय समिती, 
भंडारा यांनी शिफारस केलेल्या लाभार्थ्यांच्या 
प्रस्तावास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्र : गृनियो-२०२२/प्र.क्र.११६/योजना-२ 
३ रा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २३ मार्च, २०२३. 


वाचा : (१) शासन निर्णय, इमाव, सावशौमाप्र, विजाभज, विमाप्र कल्याण विभाग, क्र. गृनियो-२०१९/ 
प्र.क्र.०२/विजाभज-१, दि. ६/९/२०१९ 
(२) जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, धनगर समाज घरकुल योजना जिल्हास्तरीय समिती, भंडारा यांचे 
प्रशासकीय मान्यता आदेडा क्र. 
सआसकंभ/धनगरसमाज/लाभार्थी/मंजूरी/प्रशा.मान्यता/२०२२- 23 /२५६४, दि.०१.०९.२०२२ 
(3) सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, भंडारा यांचे पत्र क्र.सआसकंभ/धसघयो/वैयक्तिक घरकुल/ 
कार्योत्तर मान्यता/२०२२-२३/२९१९, दि.११.१०.२०२२. 
प्रस्तावना :- 
भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याची योजना राबविण्याचा निर्णय 
संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये घेण्या आला आहे. सदर योजनेंतर्गत जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, धनगर 
समाज घरकुल योजना जिल्हास्तरीय समिती, भंडारा यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत जिल्हास्तरीय समितीने 
संदर्भ क्र. २ अन्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या एकूण ०७ वैयक्तिक लाभार्थ्यांचा प्रस्ताव सहायक आयुक्त, 
समाजकल्याण, भंडारा यांनी संदर्भ क्र. ३ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केला असुन सदर प्रस्तावास 
मान्यता देण्याची तसेच त्यासाठी आवश्‍यक निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याच्या योजनेंतर्गत जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, धनगर समाज 
घरकुल योजना जिल्हास्तरीय समिती, भंडारा यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने प्रशासकीय मान्यता 
दिलेल्या व सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, भंडारा यांनी संदर्भ क्र. 3 येथील पत्रान्वये शासनास सादर 
केलेल्या एकूण ०७ वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावास (लाभार्थ्यांची यादी -परिशिष्ट-अ« सोबत जोडली 
आहे.) संबंधित शासन निर्णयातील अटी शातींच्या अधिन राहून शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. तसेच 
त्यासाठी आवश्‍यक असलेला एकूण रु.८,४०,०००/- (रुपये आठ लाख चाळीस हजार फक्त) निधी वितरीत 
करण्यास झासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदरचा निधी वितरीत करण्यासाठी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना -नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असुन त्यांनी सदरहू निधी 
संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण कक्ष, सिडको भवन, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई या 
कार्यालयालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS) द्वारे 
वितरीत करावा. सदर निधी प्रस्तुत शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट -अ- मध्ये नमूद लाभार्थ्याच्या 
आधारसंलग्न बँक खात्यात, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्था प्रणालीद्वारे (>५०॥८ Financial Management 
System-PFMS) थेट लाभार्थी वितरण पध्दतीने (Direct Beneficiary Transfer - DBT) बांधकामाच्या 
टप्प्यानुसार टप्प्याटप्प्याने थेट जमा करण्यात यावा. 
३. यापोटी होणारा खर्च, सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात, मागणी क्रमांक झेडजी-३, २२२५, अनुसूचित 
जाती अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण 
(०४)(०३) भटक्या जमाती क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याची योजना (कार्यक्रम) ( २२२५ एफ 


शासन निर्णय क्रमांकः गृनियो-२०२२/प्र.क्र.११६/योजना-२ 


४६१) ३१, सहायक अनुदाने ( वेतनेतर ) या लेखाशिर्षाखाली करण्यात आलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात 
यावा. 
४. या शासन निर्णयाद्वारे वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना वित्त विभागाकडून वेळोवेळी 
निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील अटी-शा्तींचे पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांची राहील. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०१२७१३०३४३५६३४ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 

HENDRE णय यायी 


SHRINATH VASANT ४५५०0 cre exc 


ate: 2023.03.24 16:47:32 +05'30' 


(श्रीनाथ व. हेंद्रे ) 
सोबत- परिशिष्ट- “aT” कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 

मा.मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माण, ४ था मजला, सिडको भवन - दक्षिण बाजू, 
सी. बी. डी. बेलापूर, नवी मुंबई -४००६१४ 

५. प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग, नागपूर 

६. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, धनगर समाज घरकुल योजना जिल्हास्तरीय समिती, भंडारा 

७. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

८. सहायक आयुक्त, समाजकल्याण, भंडारा 

९. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, भंडारा 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा 

११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. निवड नस्ती. 


Cc “८७ A -0 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गृनियो-२०२२/प्र.क्र.११६/योजना-२ 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: गृनियो -२०२२/प्र.क्र.११६/ योजना-२ 
दिनांक:- २३ मार्च, २०२३ 


परिशिष्ट-अ 
सन २०२२-२३ मध्ये भंडारा जिल्हयातील भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरकूल 
योजना जिल्हास्तरीय समितीने शिफारस केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी :- 


अ.क्र. लाभार्थ्याचे नाव गाव तालुका 
1१ | ae देवरावजी पडारे मु.सिलेगांव,पो.वाहणी तुमसर 
२ वासुदेव गोमा पडारे मु.सिलेगांव,पो.वाहणी तुमसर 
३ विजय मोतीराम पवारे मु.सिलेगांव,पो.वाहणी तुमसर 
४ प्रदिप लाला पेरे मु.सिलेगांव,पो.वाहणी तुमसर 
५ ओमप्रकाड़ा मोतीराम पवारे मु.सिलेगांव,पो.वाहणी तुमसर 
g मंगेश धोडु अहिरे मु.मांढळ,पो.देव्हाडी तुमसर 
७ निकलेशा नत्थुजी मुकुरणे मु.सिहोरा. तुमसर 
HENDRE ae am 
SHRINATH VASANT ळी 
(श्रीनाथ व. हेंद्रे ) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


